महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि -१११७/प्र.क्र.३६/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ- १) समक्रमांकाचे दिनांक ३०.०७.२०१८ रोजीचे आदेशा 
२) समक्रमांकाचे दिनांक 08.03.2029 रोजीचे आदेशा 


आदेशा 
श्री.कृष्णा मु.कोयंडे, कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र. १ येथील आदेशान्वये 
“महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग” यांच्या अधिपत्याखालील राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त यांचे कार्यालय, 
मुंबई या कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने दोन वर्ष कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या आहेत. श्री. HAS राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई कार्यालयात दिनांक ०७.०९.२०१८ 
पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. श्री.कोयंडे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन क्र. २ येथील 
आदेशान्वये दिनांक ३०.०७.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दिनांक 
३०.०७.२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. या आदेशान्वये श्री. कोयंडे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस दिनांक ३१.१२.२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०२१७३६१७११०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao Gurav 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्री. कृष्णा मु. कोयंडे, कक्ष अधिकारी, राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त यांचे कार्यालय, निर्मल भवन, २ रा 
मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 
प्रत माहिती व आवऱ्यक त्या कार्यवाहीस्तव :- 
१) सचिव (र.व.का.) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२) मा.राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, निर्मल भवन, २ रा मजला, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 
३) सह/उप सचिव, राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त कार्यालय, निर्मळ भवन, २ रा मजला, नरीमन पॉईंट, 
मुंबई. 
४) सह/ उप सचिव (र.व G1), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
५) सह/ उप सचिव (आस्थापन) , वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
६) निवडनस्ती (कार्या-१४ब). 


